महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी कोराडीच्या 
अखत्यारीतील गट क्र. 23/9 मधील प्रत्यक्षात 
मोजणी केलेली १३.३५ हे.आर. जागा नगरपंचायत, 
महादुला, जिल्हा नागपूर यांना देण्यासाठी महसूल 
व वन विभागास प्रत्यार्पित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१०८/ऊर्जा-४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- Yoo 032 
दिनांक- २१ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा १) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी यांचे 
पत्र क्र.मु.अ.(स्था)-३/कोराडी/जागा/५७३/०३५७०दि.२४.०५.२०१७ 
२) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय GASH, ASRS राज्य वीज निर्मिती कंपनी 
यांचे पत्र क्र.मु.अ. (स्था)-३/कोराडी/जागा/१८६०/११०१७ दि.१६.०९.२०१७ 
३) मुख्याधिकारी,नगरपंचायत,महादुळा,ता.कामठी,जिल्हा नागपूर यांचे पत्र 
क्र. नपम/९०५/२०१६ दिनांक १६.०८.२०१६ 
४) जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर यांचे पत्र क्र. राजस्व/ब-१/कावि- 
७१०/२०१७ दिनांक ०१.०६.२०१७ 
५) जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर यांचे पत्र क्र. राजस्व/ब-१/कावि- 
२५६/२०१८ दिनांक १४.०२.२०१८ 
६) अध्यक्षा,नगरपंचायत,महादुला,ता.कामठी,जिल्हा नागपूर यांचे पत्र क्र. 
नमप/जा.क्र./३८/२०१७ दिनांक २४.०५.२०१७ 
७) मुख्याधिकारी,नगरपंचायत,महादुला,ता.कामठी,जिल्हा नागपूर यांचे पत्र 
क्र. नपम/जा.क्र./५९/२०१७ दिनांक ०८.०८.२०१७ 
८) कपंनी सचिव, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी यांचे 
क्र.एमएसपीजीसीएल /बीएम/१६७/१६७.१४ दिनांक १५.०३.२०१७ . 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्या. कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्राच्या अखत्यारीतील गट 
क्र.२३/१ मध्ये १६४.९२ हे.आर.जागा आहे.सदर जागेपैकी १३.३५ हे.आर. जागा नगर पंचायत महादुला 
हद्दीतील जागेवर असलेल्या वस्त्यांचा विकास करण्यासाठी व म्हाडा अंतर्गत स्वस्त दरात घरे उपलब्ध करुन 
देण्याच्या प्रयोजनाकरिता महादुला नगरपंचायतीने कळविल्यानुसार आणि जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी वाचा 
(४) येथील पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार महादुळा नगर पंचायतीला हस्तांतरीत करण्यासाठी महसूल व 
वन विभागास प्रत्यार्पित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्या. कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्राच्या अखत्यारीतील गट 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१०८/ऊर्जा-४ 


क्र.२३/१ मध्ये १६४.९२ हे.आर.जागा आहे.सदर जागेपैकी १३.३५ हे.आर. जागा नगर, पंचायत महादुला 
हद्दीतील जागेवर असलेल्या वस्त्यांचा विकास करण्यासाठी व म्हाडा अंतर्गत स्वस्त दरात घरे उपलब्ध करुन 
देण्याच्या प्रयोजनाकरिता महादुला नगरपंचायतीने कळविल्यानुसार आणि जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी वाचा 
(४) येथील पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार, महादुला नगर पंचायतीला हस्तांतरीत करण्यासाठी महसूल व 
वन विभागास प्रत्यार्पित करण्याबाबत याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. सदर १३.३५ हे. आर. जागा महसूल 
व वन विभागास प्रत्यार्पित करण्याच्या अनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती 
कंपनीमार्फत करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय, महसूल व वन विभागाच्या सहमतीने व त्या विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१३/२०१७/ज-८ दिनांक १८.०५.२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥/85॥[॥9.90/.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०८२११६५५५९७७१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने य ळा tae 
Bhimashankar जपण्यात टीवाय 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=873ce9a279d9561 ffOcbf658e05b823c67c79dcac309Fc 


Ya | | a p pa M a nta 4ebdac035d6aeec2a0, cn=Bhimashankar Yallappa Manta 
Date: 2018.08.21 16:57:44 +05'30' 


(मि.य.मंता) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्या., प्रकाहगड, 
वांद्रे (पूर्वी, मुंबई- Yoo ०५१ 
२) अपर मुख्य सचिव,महसूल व वन विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 
३) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल मुंबई 
४) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा.मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
६) मा.राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
७) मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा /विधान परिषद,विधान भवन,मुंबई 
८) सर्व मा.संसद सदस्य /महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य/महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य 
९) मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१०) महालेखापाल लेखा-१ (लेखापरिक्षा ) महाराष्ट्र-१ मुंबई- ४०००२० 
११ महालेखापाल लेखा-१ (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र -१मुंबई-४०००२० 
१२) महालेखापाल लेखा-१ (लेखापरिक्षा ) महाराष्ट्र-२, नागपूर 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१०८/ऊर्जा-४ 


१३) महालेखापाल लेखा-१ (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र-२ , नागपूर 
१४) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं.मर्या., प्रकाशगड, वांद्रे 
(पूर्व,मुंबई-४०००५ १. 
१५) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कं. मर्या, प्रकाशगंगा, 
वांद्रे-कुर्ला संकुल,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१. 
१६) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, सुत्रधारी कंपनी मर्या., 
एच.एस.बी.सी. इमारत, 3 रा मजला, फोर्ट, मुंबई-४००००१ 
१७ जिल्हाधिकारी, नागपूर 
१८) मुख्याधिकारी, नगरपंचायत, महादुला, ता.कामठी, जि. नागपूर 
१९) महसूल व वन विभाग/ज-८,मंत्राळय, मुंबई-४०००३२ 
२०) निवड नस्ती (ऊर्जा-४) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


